अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
कार्यकारी संचालक, 
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ २०१८/८७/प्र.क्र.३९/निवसं-३. 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ३१ मार्च, २०१८. 


वाचा: १) जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ २०१७/२३७/ प्र.क्र. ७१/निवसं-३ दि.०१/०२/२०१८ 


२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दिनांक ०५/०३/२०१८. 
३) मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचे पत्र क्र.तापाविम/मुअ/आस्था-३/ 
१५१६/सन २०१७ दि. १६/०३/२०१८. 


शासन निर्णय:- 

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव या कार्यालयात कार्यरत असलेल्या कार्यकारी 
संचालक, मुख्य अभियंता, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व कार्यकारी अभियंता ही नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलेली ४ पदे दि. ०१/०३/२०१८ ते 
दि. ३०/०९/२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयाव्दारे 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ) नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 
ब) नियत अस्थायी अस्थापनेवरील पदे ही मंजूर सुधारित आकृतीबंधानूसार पदांच्या 
मर्यादेत असावीत. 
२. या शासन निर्णयाव्दारे मुदतवाढ देण्यात येत असलेल्या पदांचा खर्च मागणी क्र. आय-५, मुख्य 
लेखाशिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणुका, (०४) योजनेतर-वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान (०४) (०४) तापी 
पाटबंधारे विकास महामंडळ भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय-१९८) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व तो सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.०५/०३/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून तसेच 
आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांचे सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३३११४३४४६५३२७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


P rasa d Digitally signed by Prasad Vinayakrao Kulkarni 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
० es Department, 
V 1 k postalCode=400032, st=Maharashtra, 
| n a ya la 0 2.5.4.20=83b8be9eb843dd6eccbd6aa4f9eecd 
Ob5f7aca67ff32b2eef7 b9ed2d85ab9442, 
. cn=Prasad Vinayakrao Kulkarni 
K 1 | ka | n | Date: 2018.03.31 18:37:44 +05'30' 


(a. fa. कुलकर्णी ) 
सहपत्र- परिशिष्ट अ कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :-. 
१. महालेखापाल- १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर : 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१८/८७/प्र.क्र.३९/निवसं-३ 


२. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा(, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.नागपूर/ 

३. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

४. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

५. आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई 

७. कक्ष अधिकारी, आ(प्रशि) कार्यासन/ कक्ष अधिकारी, निवसं-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवसं-३ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१८/८७/प्र.क्र.३९/निवसं-३ 


परिशिष्ट-अ 
शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.मुदतवाढ - २०१८/८७/प्र.क्र.३९/निवसं-३, 
दिनांक ३१ मार्च, २०१८ चे सहपत्र 
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचेकडील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 
अ.क्र पदांचे नाव पदांची संख्या 
la 2 3 
शि कार्यकारी संचालक क 
(अभियांत्रिकी सेवेच्या संवर्गातील सचिवांच्या दर्जाचे) 
२ | मुख्य अभियंता १ 
३ | Fea लेखा व वित्त अधिकारी कि 
(संचालक महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा यापेक्षा कमी दर्जाचा 
नसलेला) 
४ | कार्यकारी अभियंता 1१ | 
एकूण ४ | 
Prasad : : 
Vinayakrao का 
Kulkarni 101110 


(प्र.वि. कुलकर्णी ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


